अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि,जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या 
अथवा अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या गृह 
विभागाच्या अधिपत्याखालील न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर 
एकूण ६ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:ःएफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२७/पोल-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २७ नोव्हेंबर,२०२०. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९. 
२) गृह विभाग, शासन आदेश क्र.एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२७/पोल-४,दि.२७.०३.२०२० (२) 
३) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७-ओ/१६-ब, 
दि.३०.६.२०२० 
४) शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७-ओ/१६-ब, 
दि.२८.९.२०२० 
५) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.आंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, 
दि.१०.०९.२००१. 
६) संचालक,न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे 
पत्र क्र.न्या.वै.प्र.सं/प्रशा/प्र.क्र.१६/मुं/का/३८९-३९०/२०२०,दि.१४.०१.२०२०. 
प्रस्तावना- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु 
न शकलेल्या अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.३०.०६.२०२० चा 
शासन निर्णय व दि.२८.०९.२०२० च्या शुध्दीपत्रकान्वये सदर अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील एकूण ६ 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२७/पोल-४, 


शासन निर्णय:- 

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा 
अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या, जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत 
न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्‍ती देण्यासाठी गृह 
विभागाच्या अधिपत्याखालील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवर सदर पदे ज्या दिनांकापासून वर्ग करण्यात आली आहे, त्या दिनांकापासून 
विवरणपत्र-१ व विवरणपत्र-२ प्रमाणे ही ०६ अधिसंख्य पदे या शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात 
येत आहेत. 


२. विवरणपत्र क्रमांक १:- जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न ठाकलेल्या अथवा अन्य मागास 
प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या, जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयीन प्रकरणे 
प्रलंबित असलेले एकूण ६ अधिकारी/कर्मचारी. 


३. विवरणपत्र क्रमांक २:- न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा निहाय अधिसंख्य पदांची संख्या. 


४. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी/कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत 
आहेत त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत असून, 
सदर अधिसंख्य पद तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरीता किंवा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सेवेत 
wes असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी 
घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. 


प्‌. अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सध्या ज्या 
विभागात/ कार्यालयात कार्यरत आहेत त्या विभागाच्या/कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


६. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९ व शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, दि.३०.०६.२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०१२०२११५०३६९१२९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Somnath Vasant Potare 


(सोमनाथ GER) 
अवर GA महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),१८ वा मजला, नविन प्रशासकिय इमारत,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२७/पोल-४, 


२. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

४. संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी,बांद्रा,मुंबई-४०० ०५१. 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

७. उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६-ब),मंत्राळय,मुंबई. 

८. निवडनस्ती पोल-४. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२७/पोल-४, 


गृह विभाग,शासन निर्णय क्रमांक:ःएफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२७/पोल-४,दिनांक २७.११.२०२० 


विवरणपत्र-१ 


अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी/कर्मवारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत 
आहेत त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करुन, तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरीता किंवा असे 
अधिकारी/कर्मचारी सेवेत राहिले तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत 
यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत सदर अधिकारी /कर्मचारी यांच्याकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण 


करण्याबाबत. 
अ. | अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची नावे| पदनाम व गट मूळ सध्या कार्यरत अधिसंख्य | सेवा निवृत्तीचा 
क्र. नियुक्तीचा | असलेले ठिकाण | पदावर वर्ग दिनांक 
दिनांक केल्याचा 
दिनांक 
१. श्रीमती मि.मि.खोपकर सहायक १५.११.१९८९ प्रादेशिक २१.१२.२०१९ | ३०.०४.२०२७ 
रासायनिक न्यायसहायक 
विश्लेषक, गट-ब वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा,पुणे 
2. श्री.मु.भ.सोनकुसरे सहायक १६.०७.१९८४ प्रादेशिक २१.१२.२०१९ | ३१.०३.२०२० 
रासायनिक न्यायसहायक 
विश्लेषक, गट-ब वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा,नागपूर 
३. श्री.सु.दे.परचंड वैज्ञानिक १७.०६.१९९१ प्रादेशिक २१.१२.२०१९ | ३०.०९.२०२३ 
सहायक, गट-क न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा,अमराव 
ती 
8. श्री.यु.भा.धार्मिक सहायक अधिक्षक, | १४.०७.१९९२ प्रादेशिक २१.१२.२०१९ । ३१.८.२०२८ 
गट-क न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा,नांदेड 
प. श्री.वि.शा.तरोडकर प्रयोगशाळा ०१.०८.१९९२ प्रादेशिक २१.१२.२०१९ | ३१.०३.२०२६ 
परिचर न्यायसहायक 
गट-ड वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा,नागपूर 
न्य श्री.उ.शा.निनावे प्रयोगशाळा ०८.१०.१९९० प्रादेशिक २१.१२.२०१९ | ३०.०६.२०२० 
परिचर न्यायसहायक 
गट-ड वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा,नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२७/पोल-४, 


गृह विभाग,शासन निर्णय क्रमांक:ःएफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२७/पोल-४,दिनांक २७.११.२०२० 


सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १६ ब यांच्या दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


विवरणपत्र-२ 


अ.ज.प्रवर्गातील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळानिहाय व 


संवर्ग निहाय माहिती 


प्रयोगशाळेचे नाव 


सहायक 
रासायनिक 
विश्लेषक,गट ब 


वैज्ञानिक 
सहायक 
गट क 


प्रयोगशाळा 
परिचर 
गटड 


एकूण 


प्रादेशिक न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा,नागपूर 


q 


२ 


प्रादेशिक न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा,अमरावती 


प्रादेशिक न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा,नांदेड 


प्रादेशिक न्यायसहायक 


वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,पुणे 


एकूण 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


